सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई निविदा 
प्रसिध्दीबाबत सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएटी-२०१७/प्र क्र ०८ (१)/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२.०२.२०२१ 


संदर्भ : सा.बां.विभाग, शासन निर्णय क्र: सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.२७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विकास कार्यक्रम इ. कार्यक्रमांसाठी 
निधी उपलब्ध झाला असला तरी माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये राज्यात बहुतांशी ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता सुरु झाल्याने जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन 
समिती यांना सदर कार्यक्रमाखाळील अनुज्ञेय कामांना उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देणे शाक्य 
झालेले नाही. त्यामुळे उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ मधील २.१ मध्ये ई-निविदा 
प्रसिध्दीचा काळावधी सदर मंजूर कामांकरीता सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे) यांच्या पूर्व मान्यतेशिवाय दि.३१ 
मार्च २०२१ पर्यंत कालावधी खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र निविदा किंमत कालावधी 
1 | रु. ३.०० लक्ष ते १.५ कोटी ८ दिवस 
२ रु. १.५ कोटी ते १०० कोटी १५ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त ३० दिवस 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०२१६४३३०९५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने. 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
SACH | N MAN | KRAO DN: c=IN, o=Government Of Mah: ‘a, ०008 
WORKS DEPARTMENT, postalCod 
st 


LIC 


f6fd9fbdfc59a9a42af 
=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई 


eon ७  -€ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी-२०१७/प्र क्र ०८ (१/इमा-२ 


१०. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

११. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

१२. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

१३. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

१४. अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 

१५. मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 

१६. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 

१७. कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


